एकात्मिक व शाश्वत TAT धोरण २०२३-२८. 
महाटेक्नोळलॉजी wR फंड योजनेतंर्गत 
(Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना 
भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र 
यंत्रसामुग्री निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स -५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ जुले, २०२४. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण २०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दि.०२.०६.२०२३. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण २०२३/प्र.क्र.८१-आ/ 
टेक्स-५ , दि.१२.१२.२०२३ व दि. ०६.०३.२०२४. 

३. शासन निर्णय क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स-५,दि.१०.११.२०२३ 

४. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), TAM आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र दि.१६.०४.२०२४. 

५. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र दि.१८.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी संदर्भ क्र.१ 


अन्वये एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहिर करण्यात आले आहे. सदर शासन 
निर्णयात नमूद महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशान फंड योजनेतंर्गतच्या (Maha-TUFS) यंत्रसामुग्री तसेच 
इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवळी अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी 
संदर्भ क्र.३ अन्वये आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), TAT आयुक्तालय, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाळी १० 
सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ अन्वये A-TUFS व RR-TUFS अंतर्गत 
केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या यंत्रसामुग्रींच्या यादीमधील यंत्रसामुग्रींचा अभ्यास करुन सदर 
यंत्रसामुग्री महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशान फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर 
यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री अधिसूचित करण्यासाठी 
शासनास शिफारस केली आहे. तसेच केंद्र शासनाने A-TUFS व RR-TUFS अंतर्गत अधिसूचित 
केलेल्या यंत्रसामुग्रींच्या यादीमध्ये समावेश नसलेली परंतु यापूर्वी स्थापित असलेल्या (existing 
machinery) इतर यंत्रसामुग्रींचा अभ्यास करुन सदर यंत्रसामुग्री महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२ ३/प्र.क्र.१६ ९/टेक्स -५, 


योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र 
यंत्रसामुग्री अधिसूचित करण्यासाठी शासनास शिफारस केली आहे. 

A-TUFS व RR-TUFS अंतर्गत केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेली यंत्रसामुग्रीची यादी केंद्र 
शासनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळे ही यंत्रसामुग्री महा 
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच यंत्रसामुग्रींना भांडवली 
अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र ठरते. तसेच सदर यादीमध्ये समावेशित नसलेली परंतु यापूर्वी 
स्थापित असलेल्या (existing machinery) इतर यंत्रसामुग्रींचा अभ्यास करुन सदर यंत्रसामुग्री 
महा टेक्नोलॉजी SISA फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली 
अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी पात्र यंत्रसामुग्री अधिसूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने A-TUFS व RR-TUFS अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या यंत्रसामुग्रींच्या 
यादीमध्ये समावेशित नसलेली परंतु यापूर्वी स्थापित असलेल्या “परिशिष्ट अ” मधील यंत्रसामुग्री 
महा टेक्नोलॉजी SUSI फंड योजनेतंर्गत (Maha-TUFS) तसेच इतर यंत्रसामुग्रींना भांडवली 
अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी अधिसूचित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. या धोरणाच्या कालावधीत केंद्र शासन पुरस्कृत A-TUFS/RR-TUFS योजनेच्या 
निकषाप्रमाणे असलेल्या यंत्रसामुग्री तसेच या शासन निर्णयान्वये अधिसूचीत करण्यात येत 
असलेली “परिशिष्ट अ” मधील यंत्रसामुग्री भांडवली अनुदानासाठी पात्र असतील. पात्र 
यंत्रसामुग्रीमध्ये फक्त नवीन यंत्रसामुग्रीचा समावेश करण्यात येईल, यामध्ये जुनी किंवा 
नुतनीकरण केलेली यंत्रसामुग्री ग्राह्य धरली जाणार नाही. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२४१२०१२०१२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=63 1cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86fb202 
6cladd12d27e41, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B A B U R A O Pp AWA R serialNumber=2F AFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12DD42F 1 
83422309976C41CE28COA 1D, cn=SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


Date: 2024.07.24 12:16:14 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२ ३/प्र.क्र.१६ ९/टेक्स -4, 


४. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री (सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

८. मा.खासदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 

९. मा.आमदार (सर्व) महाराष्ट्र राज्य. 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१५. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१६. संचालक (रेशीम),रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

१७. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

१८. व्यवस्थापक, टफ सेल मधील सर्व बँका. 

१९. सर्व समिती सदस्य. 

२०. वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासने. 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन टेक्स-५. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२ ३/प्र.क्र.१६ ९/टेक्स -4, 


शासन निर्णय क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.१६९/टेक्स -५ दि. २४ जुले, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट “अ 


I) LIST OF SPINNING MACHINERY 


Sr Name of the Machinery Segment 
No. 
1 Roving end Opener machine Spinning 
mechanical/pneumatic type 
2 Auto Piecer for Ring frame/Electric Bike Spinning 
for Ring Frame Tenter. 
3. | Compact Yarn Mechanical/Pneumatic Type, Spinning 
Siro Yarn Attachment. 
4 Line for Manufacturing of Viscose Fibre / Spinning 
Filament Yarn 


II) LIST OF WEAVING MACHINERY 


Sr Name of the Machinery Segment 
No. 

1 Sample shuttle less Loom Weaving 

2 Cone to Cone Sizing Machine for Spun or Preparatory 

Filament Yarn 
3 Surgical Gauze Multiple Yarn Sizing 
Machine 
4 Sample Warping Machine 
5 Quick Style Change Equipment Weaving 


पा) LIST OF MACHINERY FOR WOOL SCOURING, COMBING AND CARPET 
INDUSTRY (WORSTED/SEMI-WORSTED SYSTEM OF SPINNING) 


Sr No. Name of the Machinery Segment 
1 Tow to Top Convertor for Polyester Worsted 
Cutting Spinning 

2 Stretch Breaker Machine for Acryclic Worsted 
Spinning 

3 Fringing Machine for Carpet Edge for Worsted 
Woven and Tufted Carpet. Spinning 


IV) LIST OF MACHINERY FOR NON-WOVENS / TECHNICAL TEXTILE 


Sr No. Name of the Machinery Segment 
if AIRLAID Technology (for Hygiene Non-Woven 
Products) 
2 WETLACE Technology (for Hygiene Non-Woven 
Products) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२ ३/प्र.क्र.१६ ९/टेक्स -4, 


3 AIR THROUGH BONDING (for Non-Woven 
Hygiene Products) 
4 Solution Spinning Line Technical 
Textile 
i Wet Spinning 
ll Dry Jet Spinning 
ili Dry Jet Spinning 
iv Gel Spinning 
5 Monofilament Extrusion Lines Technical 
Textile 
| Multifilamen Extrusion Lines Technical 
Textile 
7 Bi/Tri-Component Melt Spinning Technical 
Textile 
aa Tape Yarn extrusion Line Technical 
Textile 
| Blown Film Machine + Slitter + Warp Technical 
Knitting If installed with film Slitter Textile 
for tape yarn and warp knitting for Agro 
textile nets 
10 Extrusion Coating Machine for Yarn and Technical 
Fabric Textile 
11 Ring Twister for Heavy Denier Technical Technical 
Yarns Textile 
12 Single Step Plying Twisting and Winding Technical 
Machine Textile 
13 PLC controlled 4 axis Filament Winding Technical 
Machine for Composites Textile 
Specification : Mandrel Rotation of 
150 rpm or more. 


V) LIST OF MACHINERY FOR PROCESSING OF FIBRE/ YARN/ FABRICS 


Sr No. 


Name of the Machinery 


Segment 


1 


Sanforizer / zero-zero with Shrinkage 
Imparting Rubber and Felt Unit and 
Weft Straightener System 


Processing 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


